मुंबई मेट्रो मार्ग-५ (ठाणे-भिवंडी- 
कल्याण) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य 
शासनाचे दुय्यम कर्ज वितरीत करणे व 
सदर कर्जाच्या मुद्दालाची 
प्राधिकरणाकडून वसूली करणे याकरिता 
नविन लेखाशिर्षे उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५२/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्ाावना:- 


मुंबई मेट्रो मार्ग-५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या एकूण लांबी २४.९ कि.मी, स्थानके-१५ व 


अंदाजित रु.८४१६.५१ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी येत आहे. शासनाने सदर प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीस नगर 


विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१६/प्र.क्र.१३९/नवि-७, दिनांक २१ डिसेंबर, 


२०१७ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील 


केंद्रीय कराच्या ५० टक्के व राज्य शासनाचे कर (१०० टक्के) तसेच जमिनीची किंमत याकरीता 


एकूण रु.१३५२.२५ कोटी इतके दुय्यम कर्ज राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरणाला उपलब्ध करावयाचे आहे. नगर विकास शासन निर्णय क्र. एमआरडी- 


३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये मुंबई मेट्रो मार्ग-५ साठी राज्य 


शासनाकडून द्यावयाचे दुय्यम कर्ज हे बिनव्याजी स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


सदरचे दुय्यम कर्ज निधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत करण्यासाठी तसेच 


सदर कर्जाच्या मुद्दलाची प्राधिकरणाकडून राज्य शासनाला परतफेड करण्यासाठी नवीन 


लेखाशीर्षे उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई मेट्रो मार्ग-५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज वितरीत करणे व सदर कर्जाच्या मुद्दालाची 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.५२/नवि-७ 


प्राधिकरणाकडून वसूली करणे याकरिता नविन लेखाशिर्षे उघडण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत 


आहे:- 


अ) खर्चाचे लेखाशिर्षे - मुंबई मेट्रो रेल्वे ५ प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज वितरित करण्यासाठी 


Demand F-7 


मागणी क्र. एफ-७ 


Loans and Advances 


6217 | Loans For Urban | ६२१७ नगर विकासासाठी कर्जे 
Development 
01 State Capital Lee] राज्य भांडवली विकास 
Development 
190 ltoans to Public Sector| १९० | सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
and other Undertakings उपक्रमांना कर्जे 
(00)(06) | Sub-ordinate Debt to | (००(०६) । मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका- ५ 
MMRDA for Mumbai प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला 
Metro Rail Line- 5 Project कर्ज 
(State) (Scheme) oa? 
(राज्य) (कार्यक्रम) 
CRC (62170957) सांकेतांक (29908 409) 
55 ५५ | Hol T आगाऊ रकमा 


ब) जमेचे लेखाशीर्ष- मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका-५ प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 


Loans and Advances 


WRAPS राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या दुय्यम कर्जाच्या मुद्दलाची 
वसुलीकरण्यासाठी 
F-7 एफ-७ 
6217 Loans For Urban) ६२१७ नगर विकासायांती कंत 
Development 
01 State Capital as राज्य भांडवली विकास 
Development 
190 | Loans to Public Sector} १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
and other Undertakings उपक्रमांना कर्जे 
(00)(07) | Recovery of Principal of | (००(०७) | मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्गिका-५ 
Sub-ordinate Debt 10 प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएला 
MMRDA for Mumbai दिलेल्या कर्जाच्या 
Metro Rail Line- 5 project द दुय्यम कर्जाच्या 
मुद्दलाची वसुली 
CRC (6217513501) सांकेतांक (६२१७५१३५०१) 
55 ५५ ।कर्जेवआगाऊ रकमा 


०२. 


उक्त नमूद नवीन लेखाशिर्षे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२१/ प्र.क्र.५२/ 'नवि-७ 

०३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार 
कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर-१२६/२०२१- 
२२/६०६, दिनांक ०८.०२.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२२४१४४८१७३६२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PATIL PRAVIN er 
MAHAVIR 


(प्रविण पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
१०.कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/त्रध्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी, नवि-४/५/३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.लेखा अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


